आंजर्ला, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी येथे 
ग्रोयान्स पद्धतीचा बंधारा बांधणे या कामाच्या 
रू. ५६.८७ कोटी इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०६२१/प्र.क्र.५७/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- १. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ 
/अभि-३/आंजर्ला ग्रोयान्स/२०८१, दिनांक १५.०५.२०२१. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ 
/ अभि-३/आंजर्ला ग्रोयान्स/६३, दिनांक ०५.०१.२०२२. 


प्रस्तावना: 


रत्नागिरी जिल्हयातील ता. दापोली, येथे आंजर्ले हे गाव खाडी किनारी वसलेले असून हे 
गाव मच्छिमारी व पर्यटनासाठी प्रसिध्द आहे. पावसाळा कालावधीमध्ये वादळी वाऱ्यापासून बोटींचे 
संरक्षक होण्यासाठी हर्णे बंदराच्या जवळपास कोणतेही आश्रयाचे ठिकाण नाही. त्यामुळे 
मच्छिमारांना त्यांच्या नौका सुरक्षित ठिकाणी लावण्यासाठी आंजर्ले खाडीमध्ये घेऊन जाव्या 
लागतात. परंतु आंजर्ले खाडीत देखील गेली अनेक वर्षापासून गाळ साचत असल्याने बंदराचे मुख 
अरुंद होत चालले आहे. त्यामुळे नौका गाळात रुतून अपघात होत आहेत. तसेच आंजर्ला 
खाडीतील गाळ काढल्यास सर्व नौका आंजर्ला व अडखळ मोहल्यापर्यंत जावू शकतील. खाडीतील 
गाळ पुन्हा साचू नये यासाठी येथे ग्रोयान्सचा बंधारा बांधल्यास गाळ साचणार नाही. तसेच येथे आर 
सी सी पाईल जेट्टी बांधणे, संरक्षक भिंत बांधून बोट पार्किंग सुविधा निर्माण करणे अशी मागणी 
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेली आहे. 


शासन निर्णय: 


आंजर्ला, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी येथे ग्रोयान्स पध्दतीचा बंधारा बांधणे ह्या कामाच्या 
अंदाजपत्रकात पुढील बाबींचा समावेश आहे. 


PART-A :- WORK PORTION 


Sr. No Particulars Amount 

1 Sub Estimate No 1:-Grayon Rs. 306363441 .00/- 
Sub Estimate No 2:-Bund 2 Rs. 21,414,857.00 /- 

3 Sub Estimate No 3:-Boat Parking Adakhal Rs. 42,086,349.74/- 
Mohalla 

4 Sub Estimate No 4-R CC Jetty at Anjarle Rs. 13,368,466.00/- 

5 Sub Estimate No 5:-Light Pole Rs. 343,991.80/- 

Fs a_i] Sub Estimate No 6 :-Dredging Rs. 82,135,738.00/- 


Part A Total Rs. 465,712,843 .54/- 


rn 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०६२१/प्र.क्र.५७/बंदरे-२ 


PART-B:- ROYALTY CHARGES & TESTING CHARGES 
Sr. No. | Particulars Amount 
1 Sub Estimate:-B.1 -Royalty Charges Rs. 19,720,182.00/- 
2 Sub Estimate:-B.2-Testing Charges Rs. 962,400.00/- 
3 Environmental Studies and Clearances. Rs. 1,000,000.00/- 
4 Model Studies. Rs. 4,500,000.00/- 
Part B Total Rs. 26,182,582.00/- 
Total A+ B Rs. 491,895,425 .54/- 
Sr. No. Particulars Amount 
1 ADD FOR CONTINGENCIES on Part A-4% Rs. 18,628,513.74/- 
2 ADD FOR Insurance on Part-A-0.50 % Rs. 2,328,564.22/- 
3 Add for GST Charges on Part -A- 12 % Rs. 55,885,541.27/- 
Total Rs. 568,738,044.72/- 


२. आंजर्ला, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी येथे ग्रोयान्स पद्धतीचा बंधारा बांधणे या कामाच्या रू. 
५६.८७ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


) आंजर्ला, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी येथे ग्रोयान्स पध्दतीचा बंधारा बांधणे ह्या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनतेच्या मान्यतेऐवजी स्पष्ट तांत्रिक मान्यता 
(सक्षम अधिका-यांची) घेण्यात यावी. 


॥) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत CWPRS, पुणे यांचेकडून प्राप्त झालेल्या तांत्रिक अहवालातील 
निष्कर्षाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. 


॥) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन 
अ.क्र.१. परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) मधील तरतूदींचे पाळन होईल याबाबत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
यांनी खात्री करावी. 


iv) सदर कामास पर्यावरण तसेच इतर अनुषंगीक विभागांच्या आवश्‍यक परवानग्या व MCZMA 
कडून ना हरकत दाखला घेण्यात याव्यात. 


३. वरील कामांवरील खर्च “मागणी क्र. बी-७, ३०५१ - बंदरे व दिपगृह, (०१)(०८) बंदरापर्यंत रस्ते/ 
रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजल) विकास कार्यक्रम ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशीर्ष क्र. ३०५१०७६८ या लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपरिक संदर्भ क्र. अनौसं१८/रा.म.-२ 
दि.२१.१२.२०२१ नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौस.०९/का.१४६१, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस ०६२१/प्र.क्र.५७/बंदरे-२ 


दि. १२.०१.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५/२०२२/व्यय-८, दिनांक 
११.०२.२०२२ अन्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२४१५३४३३६५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA | 
MOTIRAM HOLKAR : ere 


(रा. मो. होळकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


